बाळ आधार नोंदणीच्या कामासाठी 
मुख्यसेविका/ पर्यवेक्षिका यांना 
सिमकार्ड इंटरनेट सुविधेसह उपलब्ध 
करुन देण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि -२०१५/प्र.क्र.१४(भाग-१)/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :११ जुले, २०१८ 


वाचा:- (१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१५/प्र.क्र.१४ (भाग-१)/ 
का.६, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ 
(२ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१५/प्र.क्र.१४ (माग-१)/ 
का.६, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
(३) सचिव, महिला व बाल विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ९/०५/२०१८ रोजी 
सकाळी ११.३० वा आयोजित केलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 
सन १९७५ पासून एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना ० ते ६ 
वर्षे वयोगटातील मुलांच्या विकासाकडे लक्ष देण्यासाठी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या 
सेवा व त्याबाबतचे आर्थिक निकष केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी मंजूर करण्यात येतात. एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात ५५३ प्रकल्प कार्यरत आहेत. 
२. केंद्र शासनाने दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत 
लाभ घेणाऱ्या ज्या लाभार्थ्यांची आधार नोंदणी झालेली आहे व ज्यांचे आधार कार्ड योजनेशी 
सिडींग झालेले आहे अज्ञा लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्याबाबत अधिसूचना प्रसिध्द केलेली 
आहे. बाल आधार नोंदणींचे काम करण्यासाठी मुख्य सेविका /पर्यवेक्षिका यांना नोंदणी अधिकारी 
म्हणून घोषित करुन मोबाईल टॅंबलेटस माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडुन उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेले आहेत. सदर मोबाईल टॅबलेटसद्वारे बाल आधारची नोंदणीची कार्यवाही कशाप्रकारे 
करावी याचे प्रशिक्षण माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून / आधार कार्यालयाकडून मुख्यसेविका / 
पर्यवेक्षिका यांना देण्यात आलेले आहे. मोबाईल टॅबलेट्सवर बाल आधार नोंदणी करण्यासाठी 
सिमकार्ड इंटरनेट सुविधेसह त्यामध्ये असणे आवश्‍यक आहे. मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका यांना 
मोबाईल टॅबलेटसवर आधार नोंदणी करण्यासाठी इंटरनेट सुविधेसह सिमकार्डची सेवा उपलब्ध 


करुन देण्यासाठी काही रक्‍कम मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि -२०१५/प्र.क्र.१४(भाग-१)/का.६ 


शासन निर्णय :- 

मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका यांना बाल आधार नोंदणी करण्यासाठी मोबाईल टॅंबलेट्स / 
बायोमॅट्रीक मशिन माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडुन उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. बाल 
आधार नोंदणी करण्यासाठी मोबाईल टॅंबलेसटमध्ये सिमकार्ड इंटरनेट सुविधेसह आवश्‍यक 
आहे. मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका यांना मोबाईल टॅंबलेटसवर बालआधार नोंदणी करण्यासाठी 
सिमेकार्ड इंटरनेट सुविधेसह उपलब्ध करुन देण्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी सचिव 
(म.वबा.वि.) यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयीन दालनात दिनांक ९ मे २०१८ रोजी सकाळी 
११.३० वाजता आधार कार्यालय व माहिती तंत्रज्ञान विभागा समवेत संयुक्‍तक बैठक आयोजित 
करण्यात आली होती. सदर बैठकीत सर्व मुख्यसेविका /पर्यवेक्षिका यांना दरमहा रुपये २००/- 
(रुपये दोनशे फक्त) इतकी रक्कम ई गर्व्हनर्न्स निधीमधुन मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला 
आहे. मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका यांनी त्या रहात असलेल्या क्षेत्रात इंटरनेट नेटवर्क चांगले 
मिळत असलेल्या मोबाईल कंपनीचे सिमकार्ड डाटा प्लॅनसह विकत घेऊन बाळ आधार नोंदणींचे 
कामकाज तातडीने सुरु करावयाचे आहे. त्यानुसार मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका यांना दरमहा 
रुपये २००/- इतकी रक्‍कम बालआधार नोंदणीच्या कामासाठी सिमकार्ड इंटरनेट सुविधेसह 
उपलब्ध करुन घेण्यासाठी देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
२. सर्व मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका यांनी तातडीने सिमकार्ड इंटरनेट सुविधेसह उपलब्ध करुन 
घेऊन बालआधार नोंदणीचे कामकाज सुरु करावे. मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका यांनी बाळ आधार 
नोंदणी / लाईन लिस्टिंगचे काम त्यांच्यावर सोपविलेल्या Vase बरोबरच पार पाडावयाचे 
आहे. सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण / नागरी / आदिवासी प्रकल्प) यांनी कामाचे 
नियोजन करुन मुख्यसेविका /पर्यवेक्षिका यांच्याकडून बाल आधार नोंदणी व लाईन लिस्टिगचे 
कामकाज विहित वेळेत पुर्ण करुन घ्यावे. 
३. सिमकार्ड इंटरनेट सुविधेसह उपलब्ध करुन घेण्यासाठी येणारा खर्च सन २०१८-१९ या 
वर्षासाठी मंजूर केलेल्या लेखाशिर्ष (२२५१०८७५) -१७ संगणक खर्च या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
केलेल्या रुपये ५७००.०० लाख इतक्या तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. 
४. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका 
यांना सिमकार्ड व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी लागणारा निधी तात्काळ क्षेत्रिय 
कार्यालयांना उपलब्ध करुन द्यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि -२०१५/प्र.क्र.१४(भाग-१/का.६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/.॥ीचा959॥॥8.90५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१११७२१००८४३० 
असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ild Developmen 
stalCode=400032, 


Lalsing 
Ra गी ९ h a n d ra 25.4. 20=c3ebst6c3e4855c5793024cf2a352b 
44266d360de02a2494e1a64477bf79d694, 


G U J ar en=Lalsing Ramchandra Gujar 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3) मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य 
६) प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
८) सचिव (महिला व बाल विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
९) सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) आयुकत, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई 
१२) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१३) सर्व जिल्हाधिकारी 
१४) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१५) सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका 
१६) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास 
१७) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
१८) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी प्रकल्प) 
१९) सर्व मुख्य अधिकारी, नगरपालिका, 
२० सर्व मंत्रालयीन विभाग 
२१) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
२२) महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण FAR, मुंबई 
२३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२४) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
२५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२६) महिला व बाल विकास विभागातील सर्व कार्यासने 
२७ निवड नस्ती (कार्यासन ६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


